पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी,प्रभादेवी 
मुंबई करीता सल्लागार समिती नियुक्तीबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : पुलदे-२०२०/प्र.क्र. ३९/सां.का.२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ११ जानेवारी, २०२३ 


वाचा: १)शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र.पुलळदे -२०१८/प्र.क्र.११९/सां.का.२, 
दि.०६.०९.२०१८. 
२)शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र.पुलदे -२०२०/प्र.क्र.१२/सां.का.२, 
दि.२१.०१.२०२०. 
३प्रकल्प संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी यांचे जा.क्र. पुलदे -२०११, 
दि. २९.११.२०२२ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना : पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र कळा अकादमी, प्रभादेवी,मुंबई मार्फत विविध कार्यक्रमांचे आयोजन 
करण्यासाठी व अकादमीमार्फत हाती घ्यावयाच्या उपक्रमांसंदर्भात सल्ला देण्यासाठी संदर्भ क्र.१ अन्वये गठीत 
करण्यात आलेली समिती या विभागाच्या संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये रद्द करण्यात आली होती. त्यामुळे 
नवीन सल्लागार समितीचे गठन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : 

पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीमार्फत विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यासाठी व 
अकादमीमार्फत हाती घ्यावयाच्या उपक्रमांसंदर्भात सल्ला देण्यासाठी खालीलप्रमाणे सल्लागार समिती नियुक्‍त 
करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे :- 


अ.क्र नाव पदनाम कला क्षेत्र 
te] श्री. दीपक करंजीकर अध्यक्ष 
२ श्रीम, आज्ञा खाडीलकर सदस्य अभिजात कला 
३. पं.राम देशपांडे सदस्य अभिजात कला 
४ श्रीम. सोनिया परचुरे सदस्य अभिजात कला 
4, श्री. मिलिंद रायकर सदस्य अभिजात कला 
६. श्रीम. पल्लवी जोशी- अग्निहोत्री सदस्य चित्रपट/दूरदर्शन 
0. श्रीम. श्वेता परुळेकर सदस्य चित्रपट/ दूरदर्शन 
८. श्री. अक्षय इंडिकर सदस्य चित्रपट/ दूरदर्शन 
९. श्रीम. संपदा जोगळेकर-कुलकर्णी सदस्य ललित कला 
| १०. _ | ०. | डा. शिरीष ठाकूर सदस्य ललित कला 
ae | १, श्री. विनय येडेकर सदस्य ललित कला 
१२. श्री. विघ्नेश जोशी सदस्य ललित कला 
१३. श्री. हौळेश चव्हाण सदस्य ललित कला 
१४. श्री. विजय बोधनकर सदस्य लोककला/ फाईन आर्ट 
१५. श्री.विजय कदम सदस्य लोककला/ फाईन आर्ट 
१६. श्री. मोहन बने सदस्य कला सहाय्यक / अभ्यासक 
१७. श्री. मकरंद मुळे सदस्य कला सहाय्यक / अभ्यासक 
१८. «| प्रकल्प संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला | सदस्य सचिव 
अकादमी 


शासन निर्णय क्रमांकः पुलदे-२०२०/प्र.क्र. ३९/सां.का.२ 


२. या सल्लागार समितीची मुदत या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून ३ वर्षाच्या कालावधीकरता अथवा 
समितीची पुनर्रचना होईपर्यंत यापैकी जो कालावधी अगोदरचा असेल तोपर्यंत राहील. 
३. सदर सल्लागार समिती पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कळा अकादमीमार्फत होणारे महोत्सव, विविध उपक्रम, 
कार्यशाळा, शिबिरे यांच्या आयोजनाची आखणी, कलाकारांची निवड याकरीता शिफारस करेल. 
४. समितीतील अशासकीय सदस्यांना बैठक भत्ता शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक बैठक 
२०१२/प्र.क्र.१/सेवा-५, दिनांक २४ मे, २०१२ नुसार व प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता शासन निर्णय, वित्त विभाग, 
क्रमांक प्रवास-१०१०/प्र.क्र.२/सेवा-५, दिनांक ३ मार्च, २०१० मधील परिच्छेद १२ या प्रमाणे किंवा या भत्त्यांमध्ये 
शासनाकडून सुधारणा केल्यास त्यानुसार अनुज्ञेय राहील. 
५. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून 
त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०११११३००३९९४२३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने 
स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SUMANT DINKAR 
PASHTE 


(सु.दि. पाष्टे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


-0 


मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

प्रकल्प संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कळा अकादमी, मुंबई 

सर्व अशासकीय सदस्य, (प्रकल्प संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी यांचेमार्फत) 

निवड नस्ती (सां.का-२). 


OS: £0 EOS ०२ 22. सट 


Ss 


पृष्ठ २ पैकी २ 


